सन २०१८-१९ करीता महाराष्ट्र 
आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 
योजनांतर्गत (MEMS) कार्यान्वित 
रुग्णवाहीकांवरील आवर्ती खर्चासाठी 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 
(माहे जुले,२०१८ देयक). 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ईएमएस २०१८/ प्र.क्र.११९/ आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०२ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, ईएमएस-२०१८/प्र.क्र.११९/ आरोग्य -३, दिनांक- २९.१०.२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक: 
उपरोक्त शासन निर्णयामधील पृ.३ वरील परिच्छेद ६ येथे “ सदर शासन निर्णय वित्त 


विभागाच्या मान्यतेने आणि त्यांचे अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४/व्यय -१३, दि.२७.०९.२०१८नुसार 


तसेच वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र. क्र. अर्थसं -२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२ एप्रिल, 


२०१८ अनुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे” 


ऐवजी “सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 


दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ भाग-१, उपविभाग- 


४ मधील अ.क्र. ११ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार तसेच 


त्यात नमूद अटीच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे” असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8॥8/99॥॥8.9०५.॥१ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११०२१२५०४११६१७ असा 


आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ईएमएस २०१७/ प्र.क्र.११९/आरोग्य-३, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


व Digitally signed by Roshani 
Ros h an | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | al e 5 h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 
1] Health Department 
Kadam Patil Date: 2018.11.02 13:13:44 
+05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, 


नागपूर. 


. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


३. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
४. सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, मुंबई. 


. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखा परिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 

. प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. 


नियोजन विभाग (का. १४७२), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

११.सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा) मंत्रालय, मुंबई. 
१२.सार्वजनिक आरोग्य विभाग (लेखा शाखा) मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवड नस्ती (आरोग्य - ३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


